Reg. No . NPCITY/ 236 / 2015 - 17 
Published on 24th December 2015 


RENDRAKAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३८ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७- २३ , २०१५ /अग्रहायण २६- पौष २, शके १९३७ [ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ८. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . २१४ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


क्रमांक जिऊनिअम - पणन - १- कृउबास धामणगाव- १७७०७- २०१५. 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , धामणगाव रेल्वेवर पाठवावयाच्या खालील प्रतिनिधींची नावे ( ते ज्या 
मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व करीत आहेत) खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे. 


अनुसूची 


प्रतिनिधीचे नांव 


मतदार संघ 


अ . क्र . 
( १) 


कलम 

( २ ) 
कलम १३ ( १) ( क ) 


( ४ ) 


श्री . पंढारीनाथ महादेवराव बेसेकर 


प्रक्रिया संस्था प्रतिनिधी 


कलम १३ ( १ ) ( ड ) 


श्री . गणेश श्रीरामजी राजणकर 


पंचायत समिती , प्रतिनिधी 


दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ . 


अ .-एक - अ- १ ( १७३४). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ -२३ , २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . २१५ . 


क्रमांक जिऊनिअम - पणन - १- कृउबास अंजनगाव - १८०७२ - २०१५. 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , गौतम वालदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , अंजनगाव सुर्जी वर पाठवावयाच्या खालील प्रतिनिधींची नावे 
( ते ज्या मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व करीत आहेत ) खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे. 

अनुसूची 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अंजनगाव सुर्जी वर पाठवावयाचे प्राधिकृत प्रतिनिधी 


अ . क्र . 


कलम 


प्रतिनिधीचे नांव 


( २) 


( ३ ) 


मतदार संघ 

( ४ ) 
पंचायत समिती, अंजनगाव सुर्जी 


कलम १३ ( १ ) ( ड ) 


सौ . मधुमती एस . राऊत 


अमरावती : 
दिनांक १० डिसेंबर २०१५ . 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . २१६ . 
वाचा : ( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृऊबास - २००६-प्र . क्र . ४३९ / ११- स , 

दिनांक ०३- ११ - २००७ . 
( २ ) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र . पणन -५ -कृउबास-निवडणूक -०७, दिनांक १५ -११- २००७. 
( ३ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पातुर यांचेपत्र क्र . सनिपा- वि १-निव- प्रति नाव- ११८५- १५ , दिनांक १४ - १०- २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विनियम -कृउबास -निवडणुक -१४०२६-२०१५. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास- २००६- प्र. क्र . ४३९ - ११ - स , दिनांक ३- ११ - २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक 
उत्पन्न रूपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्वबाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित 
केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पातुर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असुन या कार्यालयाची 
अधिसूचना दिनांक २८ सप्टेंबर , २०१५ नुसार कलम १३ ( १ ) ( अ ),( ब ) (ब -१ ) मधील जागांकरिता निवडुन आलेल्या संचालकांची नांवे व पत्ते महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ 
चे नियम ८३ च्या तरतुदीनुसार प्रसिध्द करण्यात आलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पातुर यांनी उक्त वाचा क्र . ( ३) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३ ( १) ( क ) 
नुसार बाजार क्षेत्रातील कृषि प्रक्रिया किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा करणा-या सहकारी संस्थेचा प्रतिनिधी निवडणेबाबतची कार्यवाही पुर्ण करून प्रतिनिधीचे 
नाव या कार्यालयास कळविले आहे . 

___ त्याअर्थी, आता, शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१-३६३६० - ४४० - ११- सी , दिनांक ५ सप्टेंबर , १९८१ आणि आदेश क्रमांक कृ.उ. बा.स.- २००६ 
प्र . क्र . ४३९ - ११- स , दिनांक ३ नोव्हेंबर , २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ज्ञानदिप म . लोणारे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७- २३ , २०१५/ अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९३७ 


अकोला महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४(४) ( क ) व तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास 
व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम , ८३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पातुरवर कलम १३ ( १ ) ( क ) नुसार कृषि प्रक्रिया 
किंवा खरेदी-विक्रीचा धंदा करणा- या सहकारी संस्थेच्या प्रतिनिधीचे नाव खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत असून त्यांची बाजार 
समितीचे संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . सदस्याचे नाव 

पत्ता 

मतदार संघाचे नाव 
( १) (२ ) 
१ श्री . अरूण मारोती कचाले रा . तुलंगा बु. ता . पातुर , जि . अकोला कृषि प्रक्रिया किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा 

करणा- या सहकारी संस्थेचा प्रतिनिधी . 


( ३ ) 


सदरची अधिसुचना आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . २१७ . 
वाचा : ( १ ) मा . प्रधान सचिव, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबाउस -२००६- प्र. क्र . ४३९ / ११ - स , 

दिनांक ०३- ११ - २००७ . 
( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र . पणन- ५- कृउबास-निवडणूक - २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २००७ . 
( ३ ) गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती, बाळापूर यांचे पत्र क्र . पसंबा -विअसा - कामकाज- २९१४- १५ , दिनांक २६ - १० - २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक विनियम- कृउबास -निवडणुक - १४०३५ - २०१५. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई - ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास - २००६- प्र . क्र . ४३९ - ११ - स , दिनांक ३- ११- २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक 
उत्पन्न रूपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचे निवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित 
केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बाळापूर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असुन या कार्यालयाची 
अधिसूचना दिनांक २८ सप्टेंबर , २०१५ नुसार कलम १३ ( १ ) ( अ ), ( ब ) ( ब -१ ) मधील जागांकरिता निवडुन आलेल्या संचालकांची नांवे व पत्ते महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ 
चे नियम ८३ च्या तरतूदीनुसार प्रसिध्द करण्यात आलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती , बाळापूर यांनी उक्त वाचा क्र .(३) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३ ( १) 
( ड) नुसार बाजार क्षेत्रातील पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव या कार्यालयास कळविले आहे . 

त्याअर्थी, आता , शासन निर्णय क्रमांक एपीएम- २०८१ - ३६३६० - ४४० - ११- सी , दिनांक ५ सप्टेंबर , १९८१ आणि आदेश क्रमांक 
कृ . उ . बा . स .- २००६- प्र .क्र . ४३९ - ११ - स , दिनांक ३ नोव्हेंबर , २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ज्ञानदिप म . लोणारे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) ( क ) व तसेच 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतूदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बाळापुरवर 
कलम १३ ( १ ) ( ड ) नुसार पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे 
संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . सदस्याचे नाव 

मतदार संघाचे नाव 
( १) ( २) 

( ४ ) 
श्री . निरंजन तुळशिराम सिरसाट 

पंचायत समिती , बाळापूर यांचे प्रतिनिधी 
मु . पो . खिरपुरी बु. ता . बाळापूर, जि . अकोला 


सदरची अधिसुचना आज दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७- २३, २०१५ / अग्रहायण २६-पौष २, शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . २१८ . 


वाचा : ( १ ) मा . प्रधान सचिव , ( सहकार पणन ) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास - २००६- प्र. क्र . 

४३९/ ११ - स , दिनांक ०३- ११- २००७ . 


( २) मा. पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र . पणन - ५- कृउबास -निवडणूक - २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७ . 
( ३ ) मुख्याधिकारी , नगर परिषद, पातुर यांचे पत्र क्र . नपपा- सभा - ३४९- १५ दिनांक ९-११- २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विनियम- कृउबास-निवडणूक - १४०४५- २०१५. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास- २००६-प्र.क्र . ४३९-११-स, दिनांक ३- ११- २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक 
उत्पन्न रूपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित 
केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पातुर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असुन या कार्यालयाची 
अधिसूचना दिनांक २८ सप्टेंबर , २०१५ नुसार कलम १३ ( १) (अ),(ब) (ब-१) मधील जागांकरिता निवडुन आलेल्या संचालकांची नांवे व पत्ते महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ 
चेनियम ८३ च्या तरतुदीनुसार प्रसिध्द करण्यात आलेली आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पातुर यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १३ (१) ( इ) नुसार बाजार क्षेत्रातील स्थानिक प्राधिकारी 
संस्थेचा अध्यक्षकिंवा सरपंच किंवा अशा स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीचे नाव या कार्यालयास संदर्भीय पत्र क्र . ३ अन्वये 
कळविले आहे . 


त्याअर्थी, आता, शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१- १३३६०- ४४० - ११ - सी , दिनांक ५ सप्टेंबर , १९८१ आणि आदेश क्रमांक 
कृ . उ. बा . स .- २००६- प्र . क्र . ४३९ - ११- स , दिनांक ३ नोव्हेंबर , २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ज्ञानदिप म . लोणारे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४) ( क ) व तसेच महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पातुरवर कलम १३ ( १ ) 
( इ) नुसार नगर परिषदचे प्रतिनिधीचे नाव खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे संचालक मंडळावर 
याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


पत्ता 


सदस्याचे नाव 

(२ ) 
श्री . परशराम पुंडलिक उंबरकार 


( ३ ) 


मतदार संघाचे नाव 

( ४ ) 
स्थानिक प्राधिकारी संस्थेचे प्रतिनिधी 
( नगर परिषद पातुर) 


१ 


रा. पातुर बु., ता . पातुर , जि . अकोला 


सदरची अधिसुचना आज दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५/ अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


५ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . २१९ . 


वाचा : ( १ ) 


मा . प्रधान सचिव , ( सहकार पणन ) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास - २००६- प्र . क्र . 
४३९/ ११- स , दिनांक ०३- ११- २००७. 


( २ ) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र . पणन- ५-कृउबास-निवडणूक - २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७ . 
(३ ) मुख्याधिकारी, नगर परिषद , अकोट यांचे पत्र क्र . नपअ-३३९ -दिनांक २३ -११- २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विनियम- कृउबास-निवडणुक - १४०५५ - २०१५. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई-३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास- २००६-प्र.क्र . ४३९ - ११ -स , दिनांक ३-११ - २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक 
उत्पन्न रूपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित 
केलेले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अकोट या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असुन या कार्यालयाची 
अधिसूचना दिनांक ८ ऑक्टोबर , २०१५ नुसार कलम १३ (१) ( अ),(ब) (ब-१) मधील जागांकरिता निवडून आलेल्या संचालकांची नांवे व पत्ते महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ 
चे नियम ८३ च्या तरतुदीनुसार प्रसिध्द करण्यात आलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी , नगर परिषद , आकोट यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १३ ( १) (इ ) नुसार बाजार क्षेत्रातील स्थानिक प्राधिकारी 
संस्थेचा अध्यक्ष किंवा सरपंचकिंवा अशा स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने निवडू दिलेल्या प्रतिनिधीचे नाव या कार्यालयास संदर्भीय पत्र क्र . ( ३ ) अन्वये 


कळविले आहे . 


त्याअर्थी, आता , शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१ - ३६३६० - ४४० - ११- सी , दिनांक ५ सप्टेंबर , १९८१ आणि आदेश क्रमांक 
कृ .उ. बा. स.- २००६-प्र.क्र . ४३९-११-स , दिनांक ३ नोव्हेंबर, २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ज्ञानदिप म. लोणारे , जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३ चे कलम १४(४) ( क) व तसेच महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ चे नियम , ८३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अकोटवर कलम १३ 
( १) ( इ) नुसार नगर परिषदचे प्रतिनिधीचे नाव खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे संचालक 
मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


सदस्याचे नाव 


पत्ता 


मतदार संघाचेनाव 


(१ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती सिंधुताई नाजुकराव पुंडकर रा . ता . अकोट , जि . अकोला 


स्थानिक प्राधिकारी संस्थेचे प्रतिनिधी 
( नगर परिषद , अकोट ) 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५ / अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा . अ . क्र . २२० . 


वाचा : ( १ ) मा . प्रधान सचिव , ( सहकार पणन ) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास - २००६- प्र . क्र . 

४३९ / ११- स , दिनांक ०३- ११- २००७. 


( २ ) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र . पणन-५- कृउबास -निवडणूक- २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७. 


( ३ ) श्री . व्ही . एम . बोराळे, सहायक निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अकोला यांचे 

पत्र क्र . प्राधी अ - कृउबास बाटा- प्रक्रिया स - १५ , दिनांक १३- ११ - २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विनियम -कृउबास -निवडणूक -१४०६५- २०१५ . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई - ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास - २००६ - प्र. क्र . ४३९ - ११ - स , दिनांक ३ - ११ - २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक 
उत्पन्न रूपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित 
केलेले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बार्शिटाकळी या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असुन या 
कार्यालयाची अधिसूचना दिनांक २८ सप्टेंबर , २०१५ नुसार कलम १३ (१) ( अ), (ब) (ब-१) मधील जागांकरिता निवडून आलेल्या संचालकांची नांवे व 
पत्ते महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 
नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतुदीनुसार प्रसिध्द करण्यात आलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, श्री . व्ही . एम . बोराळे , सहायक निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अकोला यांनी 
उक्त वाचा क्र . ( ३ ) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३ ( १ ) ( क ) नुसार बाजार क्षेत्रातील कृषि प्रक्रिया किंवा खरेदी-विक्रीचा धंदा करणा- या 
सहकारी संस्थेचा प्रतिनिधी निवडणेबाबतची कार्यवाही पुर्ण करून प्रतिनिधीचे नांव या कार्यालयास कळविले आहे . 

त्याअर्थी, आता, शासन निर्णय क्रमांक एपीएम- २०८१- ३६३६० - ४४० -११- सी ,दिनांक ५ सप्टेंबर , १९८१ आणि आदेश क्रमांक कृ.उ.बा.स.- २००६ 
प्र. क्र . ४३९ - ११- स , दिनांक ३ नोव्हेंबर , २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ज्ञानदिप म . लोणारे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अकोला महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४(४ ) ( क ) व तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास 
व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम , ८३ च्या तरतूदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , बार्शिटाकळीवर कलम १३ ( १ ) ( क ) नुसार कृषि 
प्रकिया किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा करणा - या सहकारी संस्थेचा प्रतिनिधीचे नाव खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे 
संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


पत्ता 


( १ ) 


( ३ ) 


सदस्याचे नाव 

(२ ) 
श्री . रमेश मनोहर वाटमारे 
रा . बार्शिटाकळी 


मतदार संघाचे नाव 

( ४ ) 
कृषि प्रक्रिया किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा 
करणा - या सहकारी संस्थेचा प्रतिनिधी . 


रा . बार्शिटाकळी, ता . बार्शिटाकळी , 
जि . अकोला. 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे. 


अकोला : 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ . 


ज्ञानदिप म . लोणारे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७-२३ , २०१५ / अग्रहायण २६-पौष २ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . २२१ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


शुद्धीपत्रक 


क्रमांक नपाशे- साबांवि - ६८९- २०१५ . 


शेगांव शहर सर्व्हे नं . २५१/१ करीता महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम तरतुदीनुसार प्रचलीत योग्य ती कार्यवाही नगर परिषदेने 
केलेली आहे . अनावधानाने व मुद्रण दोषामुळे महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ३१- ३-२०११ च्या प्रसिद्धीत तसेच दै. लोकमत दिनांक ०२- ६-२००९ 
च्या प्रसिद्धीत जागेचे क्षेत्रफळ लिहण्यात आले नव्हते करीता खालील प्रमाणे शुद्धीकरण देण्यात येत आहे. 

__ शेगांव शहर सर्वे नं . २५१/ १ क्षेत्रफळ ६४ आर असे वाचून तसेच रूपांतरीत जागा कृषी उपयोगातुन पब्लीक व सेमी पब्लीक ( सार्वजनिक , 
निमसार्वजनिक ) च्या ऐवजी रहीवाशी वापर करीता वाचावे. 


शेगांव : 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१५ . 


सौ . शारदा गोपाल कलोरे , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , शेगाव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


